स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये बायोगॅस प्रकल्प 
उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.२४/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०२० 
वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि.१५.०५.२०१५ 
२. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक ३० ऑगस्ट २०१९ रोजी पार 
पडलेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना :- 


देशातील सर्व शहरांमधील नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण व चांगले आरोग्य मिळावे, या करिता केंद्र 
शासनामार्फत “स्वच्छ भारत अभियान (नागरी)” संपूर्ण देशामध्ये राबविण्यात येत आहे. केंद्र शासनाच्या “स्वच्छ 
भारत अभियान (नागरी)” च्या धर्तीवर संदर्भीय क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यामध्ये “स्वच्छ महाराष्ट्र 
अभियान (नागरी)” ची अंमलबजावणी सुरू असून, या अभियांनांतर्गत शहरे “हागणदारी मुक्‍त” करणे व घनकचरा 
व्यवस्थापनांतर्गत “स्वच्छ” करणे, या दोन प्रमुख घटकांचा समावेश आहे. 


२. केंद्र शासनाच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाने दिनांक ८ एप्रिल, २०१९ रोजीच्या 
अधिसूचनेद्वारे घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ निर्गमित केले असून, या नियमानुसार कचरा निर्माण 
PUTIN ते राज्य व केंद्र शासन पर्यंतच्या विविध संस्थांच्या जबाबदाऱ्या सुनिश्चित केल्या आहेत. या नियमा 
अन्वये, कचरा निर्मात्याने, निर्मितीच्या ठिकाणीच ओला / सुका - घरगुती घातक कचरा या श्रेणीत वर्गीकरण करणे 
बंधनकारक आहे. तर, या विलगीकृत कचऱ्याचे घर ते घर संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रिया करणे, ही नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेची जबाबदारी आहे. 


३. या नियमांच्या प्रभावी अंमलबजावणी साठी आतापर्यंत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत मा. 
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ अन्वये, राज्यातील 
३८३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रकल्प अहवालांस मान्यता दिलेली आहे. या 
अहवालांमध्ये ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी शहरांना प्रामुख्याने कम्पोस्टींगची (विंड्रो Harr अथवा 
पीट कंपोस्टींग) सुविधा देण्यात आली आहे. तसेच, काही शहरांमधील ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रीया करण्यासाठी 
कंपोस्टींग सोबतच बायोगॅस प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत. 


३. राज्यामधील सर्व शहरांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ ची प्रभावी अंमलबजावणी होत असून, 
त्यामुळे Taio घनकचऱ्याच्या विलगीकरणाचे प्रमाण वाढलेले आहे. परिणामी, नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थेच्या कचरा संकलन प्रणालीमार्फत संकलित होणारा घरगुती ओला कचरा, भाजी बाजार, मटन व चिकन 
मार्केट यामधील विलगीकृत ओल्या (विघटनशील) कचऱ्याचे प्रमाणही वाढले आहे. या पूर्णपणे विळागीकृत ओल्या 


पृष्ठ ७ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.२४/नवि-३४ 


कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यास मान्यता देण्याची मागणी राज्यातील काही नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी केली आहे. 


४. विलगीकृत 900% ओल्या (विघटनशील) कचऱ्यावर बायोगॅस तंत्रज्ञानाने चांगल्या प्रकारे प्रक्रिया करता 
येऊ शकते. त्यामुळे, अशा कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याकरिता या शहरांना ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 
बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रस्तावनेत नमूद केलेल्या बाबीचा विचार करून, घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०१६ ची प्रभावी 
अंमलबजावणी होण्याच्या दृष्टीने स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत राज्यातील ८० नागरी स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना एकूण रुपये १६०.८० कोटी किंमतीचे बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यास या शासन निर्णयातील परिच्छेद ५ मध्ये 
नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन प्रशासकीय मान्यता देत आहे. 


२. त्यानुसार, खालील विवरणपत्रातील रकाना २ मधील संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या 
नावासमोर दर्शविल्यानुसार रकाना ४ मधील क्षमतेचा व रकाना ५ मधील मंजूर किंमतीचा बायोगॅस प्रकल्प मंजूर 


करण्यात येत असून, सदर प्रकल्पाचा वित्तीय आकृतिबंध रकाना ६, ७ व ८ मध्ये दर्शविल्यानुसार राहील: 


केद्र राज्य 

शासनामार्फत | शासनामार्फत | नागरी 

प्रकल्पाची | प्रकल्पाची | अनुज्ञेय अनुज्ञेय स्थानिक 

अनु. आर यांव — क्षमता मंजूर | ee ee स्वराज्य 

क्र. (टन प्रति | किंमत । (मंजूर प्रकल्प । ( ल संस्थेचा 

दिवस) किंमतीच्या किंमतीच्या सहभाग 

३५%) २३.३%) 
(रु. कोटीत) (रु. कोटीत) | (रु. कोटीत) | (रु. कोटीत) 
Ea 2 3 Pe | षु & [७ | ८ 
महानगरपालिका 
किच वसई-विरार । ठाणे ३० १२.०००० | ४.२००० २.७९६० ५.००४० 
२ | नवी मुंबई ठाणे ३० १२.०००० | ४.२००० २.७९६० ५.००४० 
३ | उल्हासनगर ठाणे ३० १२.०००० | ४.२००० २.७९६० ५.००४० 
8 धुळे धुळे ३० १२.०००० | ४.२००० २.(७९६० ५.००४० 
५ | चंद्रपूर चंद्रपूर ३० १२.०००० | ४.२००० २.७९६० ५.००४० 
नगर परिषद 

६ । बदलापूर ठाणे qo २.४००० | 0,Z¥oo 0.4482 १.०००८ 
७ | aft सोलापूर qo 2.8000 | ०.८४०० 0.4482 १.०००८ 
८ | यवतमाळ यवतमाळ qo 2.8000 0.2800 ०.५५९२ १.०००८ 
९ | भुसावळ जळगांव (१० | २.४००० ०.८४०० ०.५५९२ १.०००८ 
| १० | बीड बीड (१०. | २.४००० | ०.८४०० ०.५५९२ १.०००८ 
|. तरती) | उस्मानाबाद उस्मानाबाद (१० | २.४००० ०.८४०० ०.५५९२ १.०००८ 
१२ | वर्धा वर्धा qo 2.y000 | ०.८४०० ०.५५९२ १.०००८ 
93 उदगीर लातूर (१० | २.४००० ०.८४०० ०.५५९२ १.०००८ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.२४/नवि-३४ 


केद्र राज्य 

शासनामार्फत | शासनामार्फत | नागरी 

प्रकल्पाची | प्रकल्पाची | अनुज्ञेय अनुज्ञेय स्थानिक 

टर शहराचे नाव जिल्हा दा वद pa ele veel le ७0 
क्र (टन प्रति | किंमत | (मंजूर प्रकल्प | ( ल संस्थेचा 
दिवस) किंमतीच्या किंमतीच्या सहभाग 

३५%) 23.3%) 
(रु. कोटीत) (रु. कोटीत) | (रु. कोटीत) | (रु. कोटीत) 
"वि २ ३ el षु ६ [७ | ८ 

१४ | खामगाव बुलढाणा qo 2.8000 ०.८४०० ०.५५९२ १.०००८ 
१५ | अचलपूर अमरावती षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
१६ | नंदुरबार नंदुरबार 4 4.2000 । 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
qo | हिंगणघाट वर्धा षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
१८ | पंढरपूर सोलापूर षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
१९ | चाळीसगांव जळगांव ष्‌ १.२००० | 0,800 ०.२७९६ ०.५००४ 
20 | अमळनेर जळगांव षु १.२००० | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
२१ | अकोट अमरावती षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
२२ | भंडारा भंडारा ष्‌ १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
२३ | परळी बीड षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
२४ | बल्लारपूर चंद्रपूर षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
२५ श्रीरामपूर अहमदनगर |।५ १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
२६ | हिंगोली हिंगोली षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
२७ | मनमाड नाशिक षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
२८ । वाशिम वाशिम षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
२९ | शिरपूर धुळे 4 9.2000 | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
३० | पुसद यवतमाळ 4 9.2000 | 0,800 ०.२७९६ ०.५००४ 
३१ | चोपडा जळगांव षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
३२ | खोपोली रायगड षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
३३ | पालघर पालघर षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
३४ | बसमत हिंगोली षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
३५ | मलकापूर बुलढाणा षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
३६ | बुलढाणा बुलढाणा षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
३७ | संगमनेर अहमदनगर ।५ १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
३८ | कोपरगांव अहमदनगर ।५ १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
३९ | जत सांगली षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
yo | भद्रावती चंद्रपूर षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
४१ | ठोगांव बुलढाणा षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
४२ | पाचोरा जळगांव षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
४३ | सिल्लोड औरंगाबाद |।५ १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
४४ | चिखली बुलढाणा ५ १.२००० | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
४५ | अंजनगांव अमरावती ष्‌ १.२००० | 0,800 ०.२७९६ ०.५००४ 
४६ | चिपळूण रत्नागिरी ५ १.२००० | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.२४/नवि-३४ 


केद्र राज्य 

शासनामार्फत | शासनामार्फत | नागरी 

प्रकल्पाची | प्रकल्पाची | अनुज्ञेय अनुज्ञेय स्थानिक 

अनु. य डी ee क्षमता मंजूर el ele स्वराज्य 
क्र. (टन प्रति | किंमत । (मंजूर प्रकल्प । ( ल संस्थेचा 
दिवस) किंमतीच्या किंमतीच्या सहभाग 

३५%) 23.3%) 
(रु. कोटीत) (रु. कोटीत) | (रु. कोटीत) | (रु. कोटीत) 
ie | 2 3 ४. षु & [७ | ८ 
४७ | देगलूर नांदेड षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
४८ ।गडचिरोळी ।गडचिरोळी ।५ १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
४९ । वाडी नागपूर षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
yo | उमरेड नागपूर षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
५१ | अंबेजोगाई बीड 4 4.2000 | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
५२ । कारंजा वाशिम 4 9.2000 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
हा इस्लामपूर सांगली षु 
५३ | इस्लामपूर १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
५४ | सिन्नर नाशिक 4 १.२००० | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
GY | ऱाहादा नंदुरबार षु १.२००० ०.४२०० ०,.२७९६ ०.५००४ 
५६ ।वणी यवतमाळ षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
तळेगांव 

1४] दाभाडे m 8 9.2000 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
५८ | येवला नाशिक षु १.२००० । ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
५९ | फलटण पुणे षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
६० । डहाणू पालघर षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
६१ | गंगाखेड औरंगाबाद षु १.२००० | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
६२ । मांजलगांव बीड षु १.२००० | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
६३ | दौंड पुणे ५ १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
६४ | जयसिंगपूर । सोलापूर षु १.२००० । ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
६५ | उमरखेड यवतमाळ षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
६६ | सेलू परभणी 4 9.2000 | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
६७ | दोंडाईचा धुळे ५ १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
६८ । जामनेर जळगांव षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
६९ | वरोरा चंद्रपूर ५ १.२००० | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
७० | वरुड अमरावती षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
७१ | मेहकर बुलढाणा षु १.२००० | 0,¥200 ०.२७९६ ०.५००४ 
७२ | तुमसर भंडारा षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
७३ | दिग्रस यवतमाळ षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
७४ ।बाळापूर अकोला षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
७५ | जितूर परभणी 4 4.2000 | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
७६ | अहमदपूर लातूर षु १.२००० | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
७७ | काटोल नागपूर षु १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.२४/नवि-३४ 


केद्र राज्य 
शासनामार्फत | शासनामार्फत | नागरी 
प्रकल्पाची | प्रकल्पाची | अनुज्ञेय अनुज्ञेय स्थानिक 
न्य शहराचे नाव जिल्हा ah eh Sens veel ae ७0 
क्र. (टन प्रति | किंमत । (मंजूर प्रकल्प । ( ल संस्थेचा 
दिवस) किंमतीच्या किंमतीच्या सहभाग 
३५%) 23.3%) 
(रु. कोटीत) (रु. कोटीत) | (रु. कोटीत) | (रु. कोटीत) 
Fa | 2 3 ४. ५ & [७ il ८ 
७८ |आर्वी वर्धा 4 9.2000 | 0.8200 ०.२७९६ ०.५००४ 
७९ | नांदुरा बुलढाणा 4 १.२००० | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
८० । अक्कलकोट | सोलापूर 4 9.2000 | ०.४२०० ०.२७९६ ०.५००४ 
एकूण ५६.२८०० | ३७.४६६४ ६७.०५३६ ५६.२८०० 


३. या शहरांना देण्यात आलेल्या कम्पोस्टींग (fast कंपोस्टींग अथवा पीट कंपोस्टींग) सुविधेची क्षमता हि 
पुढील दहा वर्षांमध्ये निर्माण होणार्‍या कचऱ्याचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन देण्यात आलेली आहे. सदर बायोगॅस 
प्रकल्पामुळे sed निर्माण होणाऱ्या flared ओल्या कचऱ्यावर शास्त्रोक्त प्रक्रिया करण्याची नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेची क्षमता अधिक सक्षम होईल. मात्र, सदर बायोगॅस प्रकल्प व उपलब्ध कम्पोस्टींग (विंड्रो कंपोस्टींग 
अथवा पीट कंपोस्टींग) सुविधेमुळे शहराच्या ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता आवश्यकतेपेक्षा अधिक 
वाढत असल्यास, संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून आपल्या मंजूर 
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये सुधारणा करण्याबाबतचा प्रस्ताव राज्य अभियान 
संचालनालयाकडे सादर करून, त्यास मान्यता घेण्यात यावी. 


४. निधी वितरणाची कार्यपध्दती : 


४.१ केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र व राज्य शासनाचा अनुज्ञेय हिश्या 
चा निधी हा दोन टप्यात (५० टक्के + ५० टक्के) वितरीत केला जाईल. 


४.२ सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी प्राप्त निधी शासनाच्या 
प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून ठेवणे अनिवार्य राहील. 

४.३ सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे बंधनकारक असून त्याचा वापर 
इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता समजण्यात येईल. 

४.४ राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ प्रकल्प किंमतीमध्ये 
कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था / 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य शासना मार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध करून दिले 
जाणार नाही. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.२४/नवि-३४ 


४.५ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत मंजूर “बायोगॅस प्रकल्पासाठी” केंद्र व राज्य शासनामार्फत अनुज्ञेय 
अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित निधी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने उभारून किंवा १४ व्या वित्त आयोगातील 
अनुज्ञेय रकमेतून केंद्र व राज्य शासनाच्या हिऱ्याच्या प्रमाणात खर्च करणे आवश्‍यक राहील. 

४.६ स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या 

प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्थेने स्वःहिऱ्याचा निधी उभारून, सदर एकत्रित खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र 

केंद्र शासनाने विहित केलेल्या wad सादर करणे संबंधित नागरी स्थानिक 
स्वराज्य संस्थेवर बंधनकारक असणार आहे. 

४.७ सदर प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिलेल्या केंद्र व राज्य शासनाच्या हिळ्याच्या प्रथम हप्त्याच्या निधीचे 

विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर केल्यानंतर दुसऱ्या हप्त्याचा निधी वितरीत 

करण्यात येईल. 

५. अटीव शर्ती : 

५.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था राहील. 

५.२ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन क्रमांक १ चा शासन निर्णय व घनकचरा 
व्यवस्थापन नियम, २०१६ नुसार सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये करणे संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

५.३ घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६, अन्वये विहित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार घनकचरा 
व्यवस्थापन प्रकल्पांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आलेले आहेत. या प्रकल्प अहवालाची 
यशस्वीता ही घनकचऱ्याचे निर्मितीच्या जागीच विलगीकरण करण्यावर आधारित आहे. त्यामुळे FELT 
निर्माण होणाऱ्या wear निर्मीतीच्या जागीच १००% विलगीकरण करून, तो कचरा वेगवेगळा 
संकलीत करणे अत्यावइ्‌यक राहील. 

५.४ शहरातील भाजी बाजार, मटन-चिकन मार्केट व हॉटेल्स यामधील विलगीकृत कचरा व घरांमधून 
उपलब्ध होणारा विलगीकृत Patent निव्वळ ओला कचरा या बायोगॅस प्रकल्पासाठी वापरण्यात 
यावा. तसेच या बायोगॅस प्रकल्पाची उभारणी शक्यतो अशाच ठिकाणी करावी की, यासाठी आवश्‍यक 
असणारा ओला कचरा जेथे जास्त प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे, वाहतुकीवरील खर्च कमी होवू शकेल. 

५.५ प्रकल्पाचे काम सुरु झाल्यानंतर कामाची गुणवत्ता व देयके प्रमाणित केल्यानंतर उपलब्ध निधीच्या 
मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास देण्याची जबाबदारी संबंधित स्थानिक 
स्वराज्य संस्था/कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

५.६ बायोगॅस प्रकल्पाच्या देखभाल दुरुस्ती खर्चासाठी आवश्यक ती यंत्रणा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने 
विकसित करावी व त्याद्वारे सदर प्रकल्पासाठीचा देखभाल व दुरुस्तीचा खर्च भागविण्यात यावा. 

&. सदर छासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००१२८१६४७०७९८२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Ajit Sahebrao Palwe szsmczis . 


503014: 
1 


Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२०/प्र.क्र.२४/नवि-३४ 


मा. मंत्री नगर विकास यांचे खासगी सचिव 

मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खासगी सचिव 

मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 

अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 

अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 

सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 


. राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 

. विभागीय आयुक्त, (सवी. 

. जिल्हाधिकारी, (सवी. 

. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, सर्व. 

. आयुक्त, महानगर पालिका (वसई-विरार, नवी मुंबई, उल्हासनगर, धुळे व चंद्रपुर) 
१५. 
. निवडनस्ती, नवि-३४. 


मुख्याधिकारी, रकाना २ मधील सर्व. 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


